RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31733 
Reg. No. MCS/ 173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ३, अंक ८४ ] 


सोमवार , ऑगस्ट २१ , २०१७ / श्रावण ३० , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये १५.०० 


: 


असाधारण क्रमांक १४१ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ), नियम व आदेश . 


. 


. 


. 


महिला व बाल विकास विभाग 
३ रा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०१७. 

अधिसूचना 
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, २०१५ . 

क्रमांक संकीर्ण. २०१६/ प्र.क्र .१७५ / का -०३. — ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण ) अधिनियम, 
२००० ( २००० चा ५६) (ज्यास यानंतर उक्त अधिनियम ” म्हणून संबोधले आहे ) मधील कलम -२९ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , शासन अधिसूचना, महिला व बाल विकास विभाग, क्र . बाकस . २०११/प्र.क्र . २४३/ का -०३, 
दिनांक २ एप्रिल , २०१३ ( ज्यास यानंतर " उक्त अधिसूचना ” म्हणून संबोधले आहे.) अन्वये अनुसूचीतील स्तंभ ( २ ) येथे दर्शविलेल्या 
जिल्ह्यांसाठी बाल कल्याण समिती गठित केली आहे आणि, उक्त अधिनियमांतर्गत दुर्लक्षित बालकांची काळजी व संरक्षण करण्यासाठी समितीला 
प्रदान केलेल्या शक्ती व कर्तव्ये पार करण्याकरीता अध्यक्ष व सदस्यांची उक्त अनुसूचीतील अनुक्रमे स्तंभ ( ३) व ( ४ ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
नियुक्ती केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन अधिसूचना , महिला व बाल विकास विभाग, क्र.बाकस .२०११/ प्र.क्र .२४३ / का -०३ ,दिनांक 
१ जानेवारी, २०१४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम -२ ९ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे 
जिल्ह्यासाठी बाल कल्याण समिती गठित केली आहे व त्यावर अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन अधिसूचना, महिला व बाल विकास विभाग , क्र . बाकस.२०११/ प्र.क्र .२४३( भाग -२ )/ का -०३, 
दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये श्रीम . अनिता सदानंद विपत यांची उक्त समितीच्या अध्यक्षपदी, दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ रोजीच्या 
अधिसूचनेपासून पुढील तीन वर्षांसाठी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, श्रीम . अनिता सदानंद विपत यांची राज्य शासनाने चौकशी केली आहे आणि सदरील चौकशीनंतर त्या बाल न्याय 
अधिनियमान्वये आपल्या पदाचा गैरवापर केल्या कारणास्तव दोषी आढळल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, श्रीम . अनिता सदानंद विपत यांची उक्त समितीच्या अध्यक्षपदाची नियुक्ती समाप्त करणे महाराष्ट्र शासनास इष्ट वाटते ; 


• 


भाग चार - अ - १४१-१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३० , 


शके १ ९ ३ ९ 


आता, त्याअर्थी, बाल न्याय अधिनियम ( मुलांची काळजी व संरक्षण ), २०१५ ( २०१६ चा २) कलम -२७ च्या पोट -कलम ( ७) नियम ( १ ) 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त समितीच्या अध्यक्षा, श्रीम. अनिता सदानंद विपत यांची नियुक्ती 
समाप्त करीत आहे आणि त्या अनुषंगाने शासन अधिसूचनेमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे 

उक्त अधिसूचनांच्या अनुसूचीमध्ये, नोंद क्रमांक ३४, बाल कल्याण समिती, पुणे जिल्ह्यासंदर्भातील स्तंभ ( ३) अध्यक्ष या शीर्षाखालील 
श्रीम . अनिता सदानंद विपत यांच्याबाबतची नोंद वगळण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स्मिता निवतकर , 
शासनाच्या उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑगस्ट २१, २०१७/ श्रावण ३० , 


शके १ ९ ३ ९ 


3 


WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 


3rd floor , New Administrative Building , Madam Cama Marg , 
Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 18th August 2017 . 


NOTIFICATION 


JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN ) ACT, 2015 . 

No.Misc.2016 / C.R.175/ D - 3. — Whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government 
Notification , Women and Child Development Department, No. CWC.2011/CR - 243 / D -3 , dated 
the 2nd April 2013 (hereinafter referred to as the “ the said notification ” ), issued in exercise of the 
powers conferred by sub - section ( 1) of section 29 of the Juvenile Justice (Care and Protection of 
Children ) Act , 2000 (56 of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ”) , constituted Child Welfare 
Committees for various Districts , specified in column (2 ) of the Schedule appended thereto and also 
appointed Chairperson and Members thereof specified in column Nos . ( 3 ) and (4 ), respectively , of 
the said Schedule , for exercising the powers and discharging the duties conferred on such Committees 
in relation to child in need of Care and Protection under the said Act ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra has , vide Government Notification , Women 
and Child Development Department, No. CWC.2011/CR - 243 /D -3 , dated the 1st January 2014 , issued 
in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 29 of the said Act, constituted the 
Child Welfare Committee for Pune District and appointed Chairperson and Members thereof by 
amending the said notification ; 

And Whereas, the Government of Maharashtra by the Government Notification , Women and 
Child Development Department, No. CWC.2011/C.R.243(Part- II)/ D -3 , dated the 18th November 2014 , 
appointed Smt. Anita Sadanand Vipat as the Chairperson of the said Committee for a period of 
three years from the date of publication of the notification , dated the 18th November, 2014 ; 

And Whereas , after holding an inquiry against Smt. Anita Sadanand Vipat, she hasbeen found 
guilty of misusing the powers vested on her under the said Act; 

And whereas, the Government of Maharashtra has considered it expedient to terminate the 
appointment of Smt. Anita Sadanand Vipat as the Chairperson of the said Committee ; 

Now , therefore, in exercise ofthe powers conferred by clause (i) of sub -section (7 ) of section 27 
of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children ) Act, 2015 ( 2 of 2016 ), the Government of 
Maharashtra hereby terminates the appointment of Smt. Anita Sadanand Vipat as Chairperson of 
the said Committee and for that purpose amends the said Government Notification as follows : 

In the Schedule appended to the said notification , in entry 34 relating to the Pune District, in 
column ( 3 ) under the heading Chairperson , the entry relating to Smt. Anita Sadanand Vipat , shall 
be deleted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


SMITA NIVATKAR , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


